“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या कार्यक्रमांतर्गत, 
महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था कार्यान्वित 
करण्यासाठी पुणे येथील जमिनीवर यशदामार्फत 
प्रेक्षागृह (Convention Centre) अंतर्गत आवश्‍यक 
असणाऱ्या खानपान व्यवस्था व निवास व्यवस्था 
बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :-(१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र : मधोसं-२०१७/प्र.क्र.०४/१४/१२-अ, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ 


(२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्र : संकिर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सांका.४, 
दिनांक १७.०२.२०२३ 


(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन पत्र, क्र : बैठक-२०२३/प्र.क्र.१४/इमा-१, 
दिनांक ०१.०३.२०२३ 

(४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र : मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५८/२२/१२अ, 
दिनांक 29.03.2023 


(4) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र : संकिर्ण-८२२३/प्र.क्र.४१३ 
(भाग१)/सां.का.४, दिनांक २८.०३.२०२३ 


(६) महासंचालक, यशदा पुणे यांचे पत्र क्र : ईएमआर/६९२२/ता.कं.प्रे,दिनांक २३.०८.२०२३ 


(७ वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.०९.२०१९ 


(८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
राज्यात लागू असलेली धोरणे, योजना व कार्यक्रम यांचे नियमित मुल्यमापन करणे, 


धोरणात्मक परिरक्षणासाठी धोरण संशोधन करणे, धोरणात्मक पर्यायांचा तौलनिक अभ्यास करुन 


सर्वाधिक उपयुक्त पर्याय निवडणे आणि प्रशिक्षणाव्दारे प्रशासकीय सुधारणांना चालना देण्यास्तव 


जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था यशदा, पुणे या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून 


स्थापना करण्यास संदर्भाधीन क्र. (१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक (२) च्या पत्रानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत 


राबविण्यात येणाऱ्या “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव* या कार्यक्रमाच्या दिनांक ५.१२.२०२२ रोजी 


संपन्न झालेल्या कोअर समितीच्या बैठकीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत यशदा पुणे 


या संस्थेकरिता महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या मौजे ताथवडे, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील 


प्रेक्षागृह (Convention Centre) बांधकामाकरिता रु. ५४.०० कोटी इतक्या निधीस मान्यता प्राप्त 
झाली आहे. 
३. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या पत्रानुसार रु. ५४.०० कोटी इतक्या निधीपैकी यशदा, 


पुणे या संस्थेकरिता महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या मौजे ताथवडे, पुणे येथील जमिनीवर प्रेक्षागृह 


(Convention Centre) इमारतीच्या रु. ३६.१११४ कोटी इतक्या किंमतीच्या बांधकामाच्या 


अंदाजपत्रकास दिनांक २४.०२.२०२३ रोजी मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 


उच्चाधिकार सचिव समितीच्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन 


विभागाने संदर्भाधीन क्र. (४) च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित केले 


असून सदर बांधकामाकरीता पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने संदर्भाधीन क्र. (५) च्या शासन 


निर्णयान्वये “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या एक छत्र योजनेंतर्गत निधी वितरीत केला आहे. 


४. सदर प्रेक्षागृह (Convention Centre) इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावामध्ये खानपान 


व्यवस्था व निवास व्यवस्था या बाबींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे यशदा पुणे यांनी उपरोक्त 


संदर्भाधीन क्र. (६) च्या पत्रान्वये “खानपान व्यवस्था व निवास व्यवस्था” या बांधकामाचे रु. १४.९६ 


कोटीचे अंदाजपत्रक व आराखडे सादर केले आहेत. सदर अंदाजपत्रक व आराखडे हे “स्वातंत्र्याचा 


अमृत महोत्सव” या कार्यक्रमाच्या मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित 


दिनांक ५.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचाच एक भाग आहे. 


त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिनस्त “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव* या 


कार्यक्रमांतर्गत wrap संस्थेकरीता मौजे ताथवडे, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील जमिनीवर 


प्रस्तावित प्रेक्षागृह (Convention Centre) इमारती अंतर्गत खानपान व्यवस्था व निवास व्यवस्था 


याकरीताच्या रु. १४,९५,८९,४२१/- इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग पुणे या क्षेत्रिय स्तरावरील सक्षम अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


सदर तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन पुढील Recapitulation Sheet मध्ये विहीत केल्यानुसार 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 


रु. १४,९५,८९,४२१/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी, पंच्याण्णव लाख, एकोणनव्वद हजार, Rat 


एकवीस फक्‍त) इतक्या रकमेच्या बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Name of the Department : General Administration Department 


Name of Work :- Proposed Construction of Guest Rooms in Convention Center At 


Tathavde Campus, YASHADA, Pune. 


Recapitulation Sheet 


a Particulars of Scope UnitRate Norms Component wise Total Cost in Rs. 
(Rs.) per Area in Sqm 
(Sqmt./Meter/ 
Lumpsum etc.) 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
Building Proper (Built up area Sqm) Total Built up area 
ise a) Second Floor — with attached toilet, 
suit rooms, store/utility/lift & staircase 29576.00 1,228.16 3,63,24,060.16 
b) Third Floor - 2 seater room with 29865.00 1,228.16 3,66,78,998.40 
attached 
Total B.U.A. 2,456.32 
Sub-Total (1) 73003058.56 
fee. | Water Supply & Sanitary work 5% of (1) Sub-Total (2) | eee 52.93 
| Electrification (As Per Electrical Dept 
Letter 
1) a) Internal - 5% 5% of (1) 3650152.93 
b) External -6% 6% of (1) 4380183.51 
2) Transformer & Supply Arrangement 
Sub-Total (3) 80,30,336.44 
Sub-Total (A) 8,46,83,547.93 
(B) Miscellaneous Items 
1) Compound Wall & Gate - (For 150 Not Applicable ॥:-- 7० 
Rmt 
2) Internal Roads — ( For 100 Rmt) Applicable 2064006.00 
3) Plinth Protection Not Applicable | 0.0 
4) Land Development (4135/- X 100 Applicable 410500.00 
sqm 
5) Parking Applicable 3149977.89 
6) Rain / Roof Water Harvesting Applicable 488380.00 
7) Water Pump Elect.DeptLetter | = =—-0.00_:—*'|f 
8) Solar Water Heater Elect.DeptLetter |______0.00__| 
9) Furniture (75% of B/U Area = 1842 Rs.5000/- Per. 9210000.00 
sqm) Sqm 
10) Fire Fighting Arrangements Applicable 2729954.00 
11) Solar Roof Top Elect.DeptLetter |_____0.00__| 
12) C.C.T.V. system (300/sqm)x2456.32 Applicable 736896.00 
Total 18789713.89 
Sub-Total (B) 1,87,89,713.89 
Sub-Total=(A)+ (B) 10,34,73,261.82 
(C) OPTIONAL ITEMS 
1) Underground Water Tank (Lump 1 Lac Ltr 15,00,000.00 
Sum) Capacity 
2) Air Conditioning - HVAC Provision Rate Rs.1977/ 36,42,108.48 
(75% of total area) sqm 
3) Lift- 1 nos 26,03,530.00 
4) Externals Toilets 
Sub — Total (C) 77,45,638.48 
Project Cost (P) =(A)+(B)+(c) 11,12,18,900.30 
(D) PROVOSIONS 
i) Add Insurance 1% on (P) 1112189.00 
ii) 18% for GST 18% on (P) 20019402.05 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 


iii) Contingencies 4% on (P) 4448756.01 
i 


v) Consultancy Charges 1.5% on (P) 1668283.50 
v) Price Escallation 10% on (P) 11121890.03 
Sub-Total (D) 38370520.60 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) = (A)+(B)+(C)+(D) 14,95,89,420.90 
Say Rs. 14,95,89,421.00 


यडादा पुणे, ताथवडे कॅम्पस येथील प्रस्तावित प्रेक्षागृह (Convention Centre) इमारत 


अंतर्गत खानपान व्यवस्था व निवास व्यवस्था या बाबींच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देताना 


विहित केलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


> सदर कन्व्हेन्शन सेंटर (प्रेक्षागृह मधील अतिथी कक्षात दुसर्‍या व तिसऱ्या मजल्यावर एकुण 


७६ व्यक्तींच्या क्षमतेच्या ३६ खोल्या व ४ सूट अंतर्भूत आहेत. 


> सदर बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ २४५६.३२ चौ.मी. आहे. 
> सदर प्रस्ताव SSR २०२२-२३ पुणे क्षेत्रावर आधारित आहे. 


> सदर कामाचे नकाशे खाजगी वास्तुझास््रज्ञांकडून करण्यात आलेले आहेत. 


अटी :- 


प्रस्तूत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीही संबंधित बाबीकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाच्या तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींसाठी शासनाने वेळोवळी 
दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


vi 


विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने संदर्भाधीन क्र. (२) च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 


संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत यशदा पुणे संस्थेकरिता, मौजे, 


ताथवडे, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथील जमिनीवर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिनस्त 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” कार्यक्रमांतर्गत पब्लिक फॅसिलीटीज लाईक कॉन्फरन्स हॉलच्या 


प्रेक्षागृह) (Convention Centre) अंतर्गत Seah असणाऱ्या “खानपान व्यवस्था व निवास व्यवस्था” 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 


यांचे बांधकामाकरीता आवश्‍यक निधी खर्च करण्यासाठी aaa, पुणे यांना वितरीत करण्यात येणार 


आहे. 


३. सदर बांधकामावरील खर्च पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत “मागणी क्र. झेडडी-२, 


प्रधान लेखाशीर्ष २२०५ कला व संस्कृति, १०२ कला व संस्कृती प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत 


महोत्सव (१३)(०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५० इतर 


खर्च" या लेखाशीर्षाखाळी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


सदर प्रयोजनासाठी इतर कोणताही अतिरीक्त निधी उपलब्ध होणार नसल्याने सांस्कृतिक कार्य 


विभागाकडून उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करावा. 


४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दिनांक २०.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग एक उपविभाग-५, मधील परिच्छेद क्र. १३४(१) 


च्या अनुषंगाने केलेली सुधारीत तरतूद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक 


२५.०९.२०१९ मधील तरतूद तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७९/का.१४४३, 


दिनांक १६.१०.२०२३ अन्वये, दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२३११२३१४४९०४४९०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7edf6a25c7 


2797123cdaa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


p R A S AD ) JOS H | serialNumber=28AA5752F AG6D3A7FDEAFB1F4AB24 
CD90FD9D667A6880CB8CCECA 18276150ACA, 


cn=SMITA PRASAD JOSHI 
Date: 2023.11.23 14:49:02 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (पर्यटन व सांस्कृतिक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ /२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) - १ /२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, Baral, पुणे 


AD 


AN 


mo “2८ 


&. 9८ 
|.  *-< << iTS ho TIS << *-  "५-< 


SS 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं-२०२२/प्र.क्र.१५७/२२/प्रशि-५/(१२-ब) 


९) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

99) नियोजन विभाग (कार्यासन - १४४३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) वित्त विभाग, (व्यय-४), (अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई 

१३) सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१४) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१५)उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती /कार्यासन-प्रशि-५(१२-ब) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


